RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg. No. MCS/ 172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

चार - अ 


भाग 


वर्ष २, अंक १० ]] 


[ पृष्ठे १४ 


गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २८ - मे ४, २०१६ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ३८ 

[किंमत : रुपये ९.०० ]] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग (विशेष ) 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ एप्रिल २०१६ 


अधिसूचना 


- 


शासकीय गुपिते अधिनियम , १९ २३ . 

क्रमांक आयओएस. ०११६ / प्र.क्र . ४८ /विशा- ४. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५८ च्या खंड (१) अन्वये राष्ट्रपतींना प्रदान केलेल्या 
केंद्र शासनाच्या कार्यकारी शक्तींना अनुसरून भारत सरकारचे राजपत्र , भाग दोन , उप विभाग ३ (दोन ), दिनांक ११ मे १९ ६३ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या केंद्र शासनाच्या आदेश क्र . एसओ. १२८५, दिनांक ४ मे १९ ६३ आणि युनियन वॉर बुकमधील भाग ३ च्या कलम ४ अन्वये शासकीय 
गुपिते अधिनियम, १९ २३ ( १ ९ २३ चा १ ९) च्या कलम २ च्या , खंड ( ८ ) च्या उप खंड ( क ) व ( ड ) याखाली, महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात 
आलेल्या केंद्र शासनाच्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र हे उक्त अधिनियमातील 
कलम २ च्या खंड ८ चे उप खंड (ड ) अन्वये “ क वर्ग ” प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 
क्षेत्र 

प्रतिबंधित क्षेत्राच्या चतुः: सीमा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
एस . व्ही . स्टेशन , मौजे उसरघर , तालुका मानगाव , पूर्व.- गट नं . ३९ आणि ४२- कृषी जमीन . 
उसरघर , जिल्हा रायगड येथील 

पश्चिम.- गट नं . ३९ आणि ४२- कृषी जमीन 
गेल इंडिया लि ., एकूण ७३३० चौरस वर्ग मीटर 

दक्षिण.- गट नं . ४० आणि ३९ - कृषी जमीन 

गट नं . ४२ आणि ४३- कृषी जमीन 


स्थळ 


उत्तर.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - अ -१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २८ - मे ४, २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ३८ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 16th April 2016 


NOTIFICATION 


OFFICIAL SECRETS ACT , 1923 . 

No. IOS. 0116 /C.R . 48 /Spl.4.- In pursuance of the entrustment of the executive functions of 
the Central Government to the Government of Maharashtra by the President of India , under clause 
(i) of article 258 of the Constitution of India , in relation to any of the matters specified in sub 
clauses (c ) and (d ) of clause ( 8 ) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 ( 19 of 1923 ), in its 
application to the State ofMaharashtra , by the Government of India s Order, No. S.O. 1285, dated 
the 4th May 1963, published in the Gazette of India , Part II, section 3 ( ii ), dated the 11th May 1963, 
and in pursuance of section 4 of Chapter III of the Union War Book , the Government ofMaharashtra 
hereby declares under sub -clause (d ) of clause (8 ) of section 2 of the said Act , the place specified in 
the Schedule appended hereto to be the prohibited place Category “ C ” for the purposes of the said 
Act, namely : 


Schedule 


Place 


Location 

( 2 ) 


Description of boundaries of the prohibited place 

( 3 ) 


( 1 ) 


S.V. Station 
Usarghar, 
GAIL ( India ) 
Limited . 


At . Usarghar, 
Taluka Mangaon , 
District Raigad . 
Total area 7330 
Square Metre . 


East.- Survey No. 39 and 42 - Agriculture Land 
West.— Survey No. 39 and 42 -Agriculture Land 
South.— Survey No. 40 and 39 - Agriculture Land 
North.— Survey No. 42 and 43 -Agriculture Land 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKAWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २८ -मे ४, २०१६/ वैशाख ८-१४, शके १९ ३८ 


३ 


गृह विभाग (विशेष) 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ एप्रिल २०१६ 


अधिसूचना 


.. 


शासकीय गुपिते अधिनियम, १ ९ २३. 

क्रमांक आयओएस . ०११६ / प्र.क्र . ४९ /विशा - ४. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५८ च्या खंड (१) अन्वये राष्ट्रपतींना प्रदान केलेल्या 
केंद्र शासनाच्या कार्यकारी शक्तींना अनुसरून भारत सरकारचे राजपत्र, भाग दोन , उप विभाग ३ (दोन ), दिनांक ११ मे १९ ६३ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या केंद्र शासनाच्या आदेश क्र . एसओ. १२८५ , दिनांक ४ मे १९ ६३ आणि युनियन वॉर बुकमधील भाग ३ च्या कलम ४ अन्वये शासकीय 
गुपिते अधिनियम, १ ९ २३ (१ ९ २३ चा १९) च्या कलम २ च्या , खंड (८ ) च्या उप खंड ( क ) व (ड ) यांखाली, महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात 
आलेल्या केंद्र शासनाच्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र हे उक्त अधिनियमातील 
कलम २ च्या खंड ८ चे उप खंड (ड ) अन्वये “ क वर्ग ” प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 
क्षेत्र 

प्रतिबंधित क्षेत्राच्या चतुःसीमा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
मौजे खारगाव , तालुका खालापूर , 

पूर्व.- गट नं. ४८-रस्ता. 
खारगाव , जिल्हा रायगड येथील 

पश्चिम .. - गट नं . २१८ - जंगल . 
गेल इंडिया लि ., एकूण ५,२०० चौरस वर्ग मीटर 

दक्षिण.. गट नं . २१८ -जंगल. 

गट नं . ४७-नाला. 


स्थळ 


एस . व्ही . 


~ 


उत्तर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २८ - मे ४, २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ३८ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk,Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 16th April 2016 


NOTIFICATION 


OFFICIAL SECRETS ACT , 1923 . 

No. IOS. 0116 /C.R . 49/Spl-4.— In pursuance of the entrustment of the executive functions of 
the Central Government to theGovernment of Maharashtra by the President of India , under clause 
(i) of article 258 of the Constitution of India , in relation to any of the matters specified in sub 
clauses (c ) and ( d ) of clause (8 ) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 ( 19 of 1923 ), in its 
application to the State ofMaharashtra , by the Government of India’s Order , No. S.O. 1285 , dated 
the 4th May 1963, published in the Gazette of India , Part II, section 3 ( ii ), dated the 11th May 1963, 
and in pursuance of section 4 of Chapter III of the Union War Book , the Government ofMaharashtra 
hereby declares under sub -clause (d ) of clause (8 ) of section 2 of the said Act, the place specified in 
the Schedule appended hereto to be “ the prohibited place Category C ” for the purposes of the said 
Act, namely : 


Schedule 


Place 


Location 

( 2 ) 


Description of boundaries of the prohibited place 

( 3 ) 


( 1 ) 


S.V. Station 
Khargaon , 
GAIL ( India ) 
Limited . 


At Khargaon , 
Taluka Khalapur , 
District Raigad , 
Total area 5,200 
Square Metre . 


East. — Survey No. 48 -Road . 
West.— Survey No. 218 - Jungle . 
South.— Survey No. 218 - Jungle. 
North.— Survey No. 47 -Nala . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKAWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २८ -मे ४, २०१६/ वैशाख ८-१४, शके १९ ३८ 


५ 


गृह विभाग (विशेष ) 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ एप्रिल २०१६ 


अधिसूचना 


.. 


शासकीय गुपिते अधिनियम, १ ९ २३. 

क्रमांक आयओएस . ०११६/ प्र.क्र . ५० /विशा- ४. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५८ च्या खंड ( १) अन्वये राष्ट्रपतींना प्रदान केलेल्या 
केंद्र शासनाच्या कार्यकारी शक्तींना अनुसरून भारत सरकारचे राजपत्र , भाग दोन , उप विभाग ३ ( दोन), दिनांक ११ मे १९ ६३ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या केंद्र शासनाच्या आदेश क्र . एसओ. १२८५ , दिनांक ४ मे १९ ६३ आणि युनियन वॉर बुकमधील भाग ३ च्या कलम ४ अन्वये शासकीय 
गुपिते अधिनियम , १९ २३ ( १ ९ २३ चा १ ९ ) च्या कलम २ च्या खंड ( ८ ) च्या उप खंड ( क ) व (ड) याखाली, महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात 
आलेल्या केंद्र शासनाच्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र हे उक्त अधिनियमातील 
कलम २ च्या खंड ८ चे उप खंड (ड ) अन्वये “ क वर्ग ” प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 
क्षेत्र 

प्रतिबंधित क्षेत्राच्या 

चतुः 

: सीमा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
एस . व्ही . स्टेशन मौजे सावरोली, तालुका खालापूर , 

पूर्व. - गट नं . ४१-पडीक जमीन. 
सावरोली, जिल्हा रायगड येथील 

पश्चिम . - गट नं . ३३- रस्ता . 
गेल इंडिया लि . एकूण १७४८ चौरस वर्ग मीटर . 

दक्षिण. - गट नं . ४१- पडीक जमीन . 
उत्तर . - गट नं . ३३ - पडीक जमीन . 


स्थळ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास गायकवाड , 


शासनाचे उप सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २८ - मे ४, २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ३८ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk,Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 16th April 2016 


NOTIFICATION 


OFFICIAL SECRETS ACT , 1923 . 

No. IOS . 0116 /C.R . 50 /Spl. 4.— In pursuance of the entrustment of the executive functions of 
the Central Government to theGovernment of Maharashtra by the President of India , under clause 
(i) of article 258 of the Constitution of India , in relation to any of the matters specified in 
sub - clauses (c ) and (d ) of clause ( 8 ) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 ( 19 of 1923 ), in its 
application to the State of Maharashtra , by the Government of India s Order , No. S.O. 1285 , 
dated the 4th May 1963, published in the Gazette of India , Part II, section 3 (ii), dated the 11th May 
1963 , and in pursuance of section 4 of Chapter III of the Union War Book , the Government of 
Maharashtra hereby declares under sub -clause (d ) of clause (8 ) of section 2 of the said Act , the place 
specified in the Schedule appended hereto to be “ the prohibited place Category C ” for the purposes 
of the said Act, namely : 


Schedule 


Place 


Location 

( 2 ) 


Description of boundaries of the prohibited place 

( 3 ) 


( 1 ) 


S.V. Station 
Savaroli , 
GAIL ( India ) 
Limited . 


At Savaroli , 
Taluka Khalapur , 
District Raigad . 
Total area 1748 
Square Metre . 


East.— Survey No. 41-Barren land. 
West. — Survey No. 33 -Road . 
South.— Survey No. 41 -Barren land . 
North.— Survey No. 33 -Barren land. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKAWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २८ -मे ४, २०१६/ वैशाख ८-१४, शके १९ ३८ 


गृह विभाग (विशेष) 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ एप्रिल २०१६ 


अधिसूचना 


शासकीय गुपिते अधिनियम, १९ २३. 

क्रमांक आयओएस. ०११६ / प्र.क्र . ५३/विशा- ४. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५८ च्या खंड ( १) अन्वये राष्ट्रपतींना प्रदान केलेल्या 
केंद्र शासनाच्या कार्यकारी शक्तींना अनुसरून भारत सरकारचे राजपत्र, भाग दोन , उप विभाग ३ (दोन ), दिनांक ११ मे १९ ६३ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या केंद्र शासनाच्या आदेश क्र . एसओ. १२८५, दिनांक ४ मे १९ ६३ आणि युनियन वॉर बुकमधील भाग ३ च्या कलम ४ अन्वये शासकीय 
गुपिते अधिनियम , १९ २३ (१९ २३ चा १९ ) च्या कलम २ च्या , खंड ( ८ ) च्या उप खंड ( क ) व ( ड) याखाली, महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात 
आलेल्या केंद्र शासनाच्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र हे उक्त अधिनियमातील 
कलम २ च्या खंड ८ चे उप खंड ( ड) अन्वये “ क वर्ग ” प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 
क्षेत्र 

प्रतिबंधित क्षेत्राच्या चतुः: सीमा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
एस व्ही स्टेशन मौजे बालसई, तालुका रोहा , 

पूर्व गट नं . ११८ - पडीक जमीन . 
बालसई, जिल्हा रायगड येथील 

पश्चिम .. गट नं . ११४ - कृषि जमीन. 
गेल इंडिया लि . एकूण ४४५० चौरस वर्ग मीटर 

दक्षिण .- गट नं . १०६-सिंचन कालवा . 

.- गट नं . ११६-रस्ता . 


स्थळ 


उत्तर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड , 


शासनाचे उप सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २८ - मे ४, २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ३८ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk,Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 16th April 2016 


NOTIFICATION 


OFFICIAL SECRETS ACT , 1923 . 

No. IOS . 0116 /C.R . 53 /Spl- 4.- In pursuance of the entrustment of the executive functions 
of the Central Government to the Government of Maharashtra by the President of India , under 
clause (i) of article 258 of the Constitution of India , in relation to any of the matters specified in 
sub - clauses (c ) and (d ) of clause ( 8 ) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 ( 19 of 1923 ), in its 
application to the State of Maharashtra , by the Government of India s Order No. S.O. 1285 , 
dated the 4th May 1963, published in the Gazette of India , Part II, section 3 (ii), dated the 11th May 
1963 , and in pursuance of section 4 of Chapter III of the Union War Book , the Government of 
Maharashtra hereby declares under sub -clause (d ) of clause (8 ) of section 2 of the said Act , the place 
specified in the Schedule appended hereto to be “ the prohibited place Category C ” for the purposes 
of the said Act, namely : 


Schedule 


Place 


Location 

( 2 ) 


Description of boundaries of the prohibited place 

( 3 ) 


( 1 ) 


SV Station 
Balsai, 
GAIL ( India ) 
Limited . 


At Balsai, 
Taluka Roha , 
District Raigad . 
Total Area : 
4450 Square Metre . 


East.— Survey No. 118 - Barren land . 
West.— Survey No. 114 -Agricultural land . 
South.— Survey No. 106 -Irrigation land . 
North.— Survey No. 116 -Road . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKAWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २८ -मे ४, २०१६/ वैशाख ८-१४, शके १९ ३८ 


९ 


गृह विभाग (विशेष ) 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ एप्रिल २०१६ 


अधिसूचना 


शासकीय गुपिते अधिनियम, १ ९ २३. 

क्रमांक आयओएस . १०१४ / प्र.क्र . २३५ /विशा- ४. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५८ च्या खंड (१) अन्वये राष्ट्रपतींना प्रदान केलेल्या 
केंद्र शासनाच्या कार्यकारी शक्तींना अनुसरून भारत सरकारचे राजपत्र, भाग दोन, उप विभाग ३ (दोन ), दिनांक ११ मे १९ ६३ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या केंद्र शासनाच्या आदेश क्र . एसओ. १२८५ , दिनांक ४ मे १९ ६३ आणि युनियन वॉर बुकमधील भाग ३ च्या कलम ४ अन्वये शासकीय 
गुपिते अधिनियम, १ ९ २३ (१ ९ २३ चा १९) च्या कलम २ च्या , खंड (८ ) च्या उप खंड ( क ) व (ड ) याखाली, महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात 
आलेल्या केंद्र शासनाच्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे खालील अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र हे उक्त अधिनियमातील 
कलम २ च्या खंड ८ चे उप खंड (ड ) अन्वये “ अ वर्ग ” प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे : 

अनुसूची 
क्षेत्र 

प्रतिबंधित क्षेत्राच्या 

चतुः 

: सीमा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


स्थळ 


मौजे तळेगाव दाभाडे , 


- 


के . व्ही . पॉवर 
ग्रीड हाय व्होल्टेज 
सब स्टेशन , 
तळेगाव दाभाडे . 


तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे येथील 
एकूण ४१.५ एकर. 


पूर्व.. कृषि जमीन व खाण गट नं . ४६ ते ५२. 
पश्चिम. एमआयडीसी रोड व टोयाटो मोटर्स प्रकल्प ( प्लॉट नं १७/१ 

आणि १८ ) आणि गट नं. १०२ व १-०३ . 
दक्षिण. टॉवर लाईन पॅसेज व टेकडी ( गट नं . अ -१३ / २ आणि १३/३ ) 

एमआयडीसी प्लॉट बी-१ आणि गट नं . ८५ ते ९ ०. 


- 


उत्तर . 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २८ - मे ४, २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ३८ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk,Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 16th April 2016 


NOTIFICATION 


OFFICIAL SECRETS ACT , 1923 . 

No. IOS . 1014 / C.R . 235 /Spl-4.— In pursuance of the entrustment of the executive functions of 
the CentralGovernment to the Government ofMaharashtra by the President of India , under clause 
(i) of article 258 of the Constitution of India , in relation to any of the matters specified in 
sub - clauses (c ) and ( d ) of clause ( 8 ) of section 2 of the Official Secrets Act , 1923 ( 19 of 1923 ), in its 
application to the State of Maharashtra , by the Government of India s Order , No. S.O. 1285 , 
dated the 4th May 1963, published in the Gazette of India , Part II, section 3 (ii), dated the 11th May 
1963 , and in pursuance of section 4 of Chapter III of the Union War Book , the Government of 
Maharashtra hereby declares under sub - clause ( d ) of clause (8 ) of section 2 of the said Act , the place 
specified in the Schedule appended hereto to be “ the prohibited place Category A ” for the purposes 
of the said Act, namely : 


Schedule 


Place 


Location 

( 2 ) 


Description of boundaries of the prohibited place 

( 3 ) 


( 1 ) 


K.V. Powergrid 
High Voltage 
Sub - station 
Talegaon 


At . Talegaon 
Dabhade , 
Taluka Maval, 
District Pune 
Total area 41.5 
Acres . 


East . — Agriculture land and quarry 

(Gat No. 46 to 52) 
West.— MIDC road and TOYOTO motors plant 

( Plot No. 17/1 and 18 ) and Gat No. 102 

and 103 . 
South.— Tower Line passage and Hills (Gat/Plot 

No A - 13 / 2 and 13/3 ). 
North.— MIDC Plot B1 and Gat No. 85 to 90 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKAWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २८ -मे ४, २०१६/ वैशाख ८-१४, शके १९ ३८ 

जलसंपदा विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ एप्रिल २०१६ 


१ . 


२ . 


( क ) 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 

क्रमांक सेप्रनि . १११४ /( ११२/२०१४ )/ आ ( तांत्रिक ).- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून व त्याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागातील आरेखक , सहायक आरेखक आणि अनुरेखक , गट क या पदांच्या 
सेवा प्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत : 

या नियमांना जलसंपदा विभागातील आरेखक, सहायक आरेखक आणि अनुरेखक , गट- क , सेवाप्रवेश नियम , २०१६ असे 
म्हणावे . 

या नियमामध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( अ ) पदवी ” याचा अर्थ, सांविधिक विद्यापीठाची पदवी ; 
( ब ) पदविका ” याचा अर्थ, सांविधिक विद्यापीठाची पदविका ; 

शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन ; 
(ड ) “ माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा ” याचा अर्थ महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे अधिनियम , १९ ६५ 
( १ ९ ६५ चा महा . ४१) अन्वये स्थापित केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा असा आहे 
आणि त्यामध्ये, शासनाने त्यास समकक्ष म्हणून घोषित केलेली इतर कोणत्याही परीक्षेचा समावेश होतो. 
३ . आरेखक पदावरील नियुक्ती पुढील मार्गाने करण्यात येईल , 

( अ) सहायक आरेखक हे पद धारण करणाऱ्या व या पदावर किमान तीन वर्षेनियमित सेवा पूर्ण करणाऱ्या योग्य व्यक्तींमधून 
ज्येष्ठतेनुसार व पात्रतेच्या अधीन राहून योग्य व्यक्तींच्या पदोन्नतीने , 

किंवा 
( ब ) खालील अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने : 

( एक ) ज्यांचे वय तेहतीस वर्षांपेक्षा जास्त नाही ; 
( दोन ) ज्यांनी स्थापत्य / यांत्रिकी/विद्युत अभियांत्रिकी मधील पदवी धारण केली आहे ; 

किंवा 
(दोन) स्थापत्य / यांत्रिकी/विद्युत अभियांत्रिकी मधील पदविका धारण केली आहे आणि शासकीय /निमशासकीय कार्यालयामध्ये 
सहायक आरेखक पदाचा प्रत्यक्ष कामाचा तीन वर्षाचा अनुभव धारण केला आहे . 
सहायक आरेखक या पदावरील नियुक्ती पुढील मार्गाने करता येईल , 

( अ ) अनुरेखक हे पद धारण करणाऱ्या व या पदावर किमान तीन वर्षे नियमित सेवा पूर्ण करणाऱ्या योग्य व्यक्तींमधून 
ज्येष्ठता अधीन पात्रता या निकषावर योग्य व्यक्तींच्या पदोन्नतीने , 

किंवा 
( ब ) खालील अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने : 

( एक ) ज्यांचे वय तेहतीस वर्षांपेक्षा जास्त नाही ; 

( दोन ) ज्यांनी स्थापत्य / यांत्रिकी /विद्युत अभियांत्रिकी मधील पदविका धारण केली आहे ; 
अनुरेखक पदावरील नियुक्ती खालील अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने करण्यात येईल , 
( एक ) ज्यांचे वय तेहतीस वर्षांपेक्षा जास्त नाही ; 
( दोन ) ज्यांनी माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे ; आणि 
( तीन ) ज्यांनी शासनाच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा आरेखक स्थापत्य हा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेला आहे किंवा शासन 


५ . 


भाग चार - अ -३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २८ - मे ४, २०१६/ वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ३८ 


७ . 


मान्यता प्राप्त कला / रेखाचित्र विद्यालयाची कला शिक्षक पदविका धारण केली आहे . 

नियम ३ व ४ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने व नामनिर्देशनाने करावयाच्या नियुक्तीचे प्रमाण ५० : ५० असे राहील. 

नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने , याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमांनुसार , मराठी 
व हिंदी भाषा परीक्षा अगोदर उत्तीर्ण केलेल्या नसतील , किंवा त्या उत्तीर्ण करण्यापासून त्याला सूट मिळाली नसेल तर त्या परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक असेल . 

नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने, त्या पदांसाठी आवश्यक असलेली विभागीय परीक्षा / 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारी विभागीय परीक्षा विहित मुदतीत उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहील . 

नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने , शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून 
वेळोवेळी विहित करण्यात आले असेल असे संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे. 
१० . 

नियम ३, ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती, जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील परिमंडळांतर्गत 
कोठेही बदलीस पात्र राहील . 


८ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गो . आ . लोखंडे , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २८ -मे ४, २०१६/ वैशाख ८-१४, शके १९ ३८ 


१३ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 2nd April 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. SEPRANI. 1114 /( 112/2014 ) Estt . ( Technical).— In exercise of the powers conferred by the 
proviso to Article 309 of the Constitution of India , and in supersession of all existing rules , orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following 
rules regulating recruitments the posts of Draftsman , Assistant Draftsman and Tracer , Group - C 
under the Water Resources Department of Government of Maharashtra namely 


1. These rules may be called Draftsman , Assistant Draftsman and Tracer , Group - C under the 
Water Resources Department (Recruitment) Rules , 2016 . 


2 . 


In these rules, unless the context requires otherwise , 
( a ) “ Degree ” means a degree of a statutory University ; 
(6 ) “ Diploma ” means a diploma of a statutory University ; 
(c ) “ Government ” means the Government of Maharashtra ; 


(d ) “ Secondary School Certificate Examination ” means the Secondary School Certificate 
Examination conducted by a Divisional Board under the Maharashtra Secondary and Higher 
Secondary Education Board Act, 1965 (Mah . XLI of 1965 ) and includes any other Examination 
declared by the Government to be equivalent thereto. 
3. Appointment to the post of Draftsman shall be made either, — 

( a ) by promotion of a suitable person on thebasis of seniority subject to fitness from amongst 
the persons holding the post of Assistant Draftsman having minimum theree years regular 
service in that post ; 


Or 


(b ) by nomination from amongst the candidates, who , 


(i) are not more than thirty -three years of age ; 


( ii ) possess a Degree in Civil or Mechanical or Electrical Engineering . 


Or 


( ii) possess a Diploma in Civil or Mechanical or Electrical Engineering and 3 years 
actual experience of work as Assistant Draftsman in Govenment or Semi-Government 
Institute . 


4. Appointment to the post of Assistant Draftsman shall be made either , 

(a ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from amongst 
the persons holding the post of Tracer having minimum theree years regular service in that 
post ; 


Or 


(6 ) by nomination from amongst the candidates who, 


( i) are not more than thirty -three years of age ; 


(ii ) possesses a Diploma in Civil or Mechanical or Electrical Engineering. 


शके १ ९ ३८ 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ - मे ४, २०१६ / वैशाख ८-१४ , 
5. Appointment to the post of Tracer shall be made by nomination from amongst the following 
candidates who, 


( a ) are not more than thirty -three years of age ; 
(6 ) have passed the Secondary -School Certificate Examination ; and 

(c ) have passed the course of Draftsman Civil conducted by Industrial Technical Institutes 
of Government or Art Teacher Diploma in Art or Drawing School, recognized by the Government . 

6 . Appointment to the post mentioned in the rules 3 and 4 shall be made by promotion and 
nomination in the ratio of 50 : 50 . 


7 . A person appointed to the post mentioned in the rules 3, 4 and 5 shall be required to pass 
the examinations in Marathi and Hindi languages , according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. 

8. A person appointed to the post mentioned in the rules 3, 4 and 5 shall be required to pass 
the departmental examination for that post held from time to time. 

9. A person appointed to the post mentioned in rules 3 , 4 and 5 should possess a Certificate in 
Computer Operation prescribed by Directorate of Information and Technology of Government of 
Maharashtra , from time to time. 

10. A person appointed to the post mentioned in rules 3 , 4 and 5 shall be liable for transfer 
anywhere in the Zone under the Water Resources Department. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. A. LOKHANDE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


